प्रशासकीय मान्यता 


सन २०१७-२०१८ या वित्तीय वर्षात हाफकिन 


बायोफार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि., परेल, 


मुंबई यांच्याकडून सीएसआर अंतर्गत देणगी 


दाखल मंजूर अनुदानातून यवतमाळ, गोंदिया, 
कोल्हापूर, अकोला व मुंबई येथील संस्थांकरिता 
यंत्र खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांक : सीएसआर-२०१८/प्र.क्र.८९/प्रशा-१ 


मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : २८ मार्च, २०१८. 


वाचा: १) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक सीएसआर- 

२०१८/प्र.क्र.८९/ प्रशा-१, दिनांक १५.०३.२०१८. 

२) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवेशिवसं/सअन- 
शामवरुयंसाख/ शुध्दीपत्रक/३-म/२८६०/१८, दिनांक : २३.०३.२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात हाफकिन 


बायोफार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि., परेल, मुंबई यांच्याकडून सीएसआर अंतर्गत देणगी दाखल 


संचालनालयास मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून यवतमाळ, गोंदिया, कोल्हापूर, अकोला व 


मुंबई येथील संस्थांकरिता रुपये २६,०१,८००/- (अक्षरी रुपये सव्वीस लक्ष एक हजार आठशे फक्त) 


इतक्या रकमेची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 


सदर शासन निर्णयात पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 


२. संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १ येथील तक्त्यातील अ. क्र. ५ 


पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 
अ. क्य प्रती नग एकूण प्रशासकीय 
नांव नग 
क्र. यत्राचनाव नग | कंमत किंमत । मान्यतेची रक्‍कम 
५. | सर ज.जी. समूह इन्फ्युजन पंप २ ४५,००० ९०,००० ९०,००० 
रुग्णालये, मुंबई रेडियंट वार्मर २ ५०,००० १,००,००० १,००,००० 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सीएसआर-२०१८/प्र.क्र.८९/प्रशञा-१ 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥89॥/99॥0॥9.90५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201803281341109613 असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 
jovernment Of 


DN: c=IN, o=G 
ru Nn <‘ Maharashtra, ou=Medical Education 


and Drugs Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba 


5a50897b7b2244d66593f50dd713da 
83860912503, cn=Arun M. Dahale 
Date: 2018.03.28 15:39:25 +05'30' 


( 31.4. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, सर ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


